उपसंचालक, कोअर विभागांतर्गत, चंद्रपूर 
परिसरातील मामला येथे निसर्ग शिक्षण 
संकुळ तयार करण्यासंबंधी कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. वनबां-२०२४/प्र.क्र.१६/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- 

१, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 

दि.२५.९.२०१९ 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 

क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.४३/८१४/२०२३-२४, दि. ५.२.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

उपसंचालक, कोअर विभागाअंतर्गत चंद्रपूर परिसरातील मामला येथे निसर्ग शिक्षण संकुल तयार 
करण्याबाबतच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव वाचा 
येथील नमूद क्र.३ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 

सदर मुळ अंदाजपत्रकास वाचा येथील क्र.२ च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मुख्य 
अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी तांत्रिक सहमती (Technical Approval) 
दिलेली आहे. 

वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या 
वाचा येथील क्र.१ चा शासन निर्णय दिनांक २०.९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१, 
१३४ (२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा क्र.२ येथील दिनांक २५.९.२०१९ 
च्या परिपत्रकान्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार उपसंचालक, कोअर विभागाअंतर्गत चंद्रपूर परिसरातील मामला येथे निसर्ग शिक्षण 
संकुल तयार करण्याबाबतच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वाचा 
येथील क्र.३ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव, वित्त विभागाचा वाचा येथील नमूद क्र.१ चा शासन 
निर्णय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा येथील नमूद क्र.२ चे परिपत्रक आणि विभागास प्राप्त 
अधिकार विचारात घेता, उपसंचाळक, कोअर विभागाअंतर्गत चंद्रपूर परिसरातील मामला येथे निसर्ग 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.१६/फ-९ 


शिक्षण संकुल तयार करण्याबाबतच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-१” 
(Recapitulation Sheet) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची 
प्रशासकीय प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१. 


षु. 


qo, 


११. 


१२. 


१३. 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
उपरोक्त तक्त्यातील नमूद अंदाजपत्रकातील स्थापत्य व विद्युत विषयक कामांना वित्त विभागाचा 
शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक २५.०९.२०१९ 
मधील परिपत्रकातील तरतुदीनुसार त्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता असल्याची 
खातरजमा करावी. 


अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित करुन घेण्यात 
यावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या रक्‍कमेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना 
विचारात घ्याव्यात. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात 


यावा. 

ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके 
मंजूर करूनच काम हाती घ्यावे. 

सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / 
नियम संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ व दिनांक ५.२.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व 
वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात 
नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

कामांची अंमळबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक 


२०.९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा या शासन निर्णयातील भाग एक उपविभाग- ५ 
परि.क्र.१३४ (१), १३४ (२) आणि १३४ (३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.१६/फ-९ 


क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित 
रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात 
आलेले वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२१११४४४६७६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VJAY HOSHING 
DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d 
4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


HOSHING ० 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
८. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन फ-२/ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.१६/फ-९ 


प्रपत्र-अ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१६/फ-९ दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४ चे 


प्रपत्र -अ 


NAME OF WORK 


Construction of Nature Training Center At MAMLA, TAH. & DIST.- 


CHANDRAPUR 
RECAPITULATION SHEET 
Cost Rs. Total 
A) Essential Items 
1 A | A Building Proper (Built Up Area-Sqm) 
Ground Floor (Rate Of 1 Cottage) 2347800 
| BI Ground Floor (Rate Of 7 Cottage) 16774800 
C | kitchen & Restaurant (Built Up Area-Sqm) 
Ground Floor 30378365 
ee Training Center (Built Up Area-Sqm) 
Ground Floor 18000000 
E | Reception Office (Built Up Area-Sqm) 
Ground Floor 2827440 
F | Toilet Block 1846800 
Total 72175205.00 
F) | Furniture 70% of B.U.A. 9697900 
2 Water Supply and Sanitary Works 2887008 
3 Electrification 7939273 
Total 92699386.00 
B) | Miscellaneous Items. 
I | Compound Wall & fencing 7239300 
II | Entrance Gate 1648200 
Ill | Parking Shed 1231842 
IV | Land Scaping 1889148 
V | Pathway 2086500 
VI | Plinth Protection 1734650 
VII | Ampi Theater 6231335 
Sub Total (B) 22060975.00 
Sub Total (A)=(1+2+3+B) 114760361.00 
Project Cost (P)=A +B 114760361.00 
C | PROVISIONS 
i | Contingencies 4590414 
1 | GST 20656865 
iii | Architectural Services (2%) 2295207 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.१६/फ-९ 


iv | Centage Charges (if any for other Dept. work) 
Add 5% on P 5738018 
v | Insurance 1147604 


Sub Total (A+B+C) 


149188469.00 


Say Rs. Lakhs 


1491.88 


K 
tl 


VUAY HOSHING 
le=4179, 


Digitally signed by VIVE 
DN: c=IN, o=Personal, ti 5 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27RSOJA8P, 


HOSHING 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07F42d90c6bc1 7db755d4a 


91632f6cOb678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


(विवेक होशिंग) 


e8ff88c7b9a67a322d9, cn: 
Date: 2024.02.21 12:27:33 +05'30' 


serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb017e4922f7356ccSedc76102 
=VIVEK VUAY HOSHING 


उप सचिव (वने) महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


